विद्यमान एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन 
आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य 
योजनेसाठी निवड करण्यात आलेल्या विमा 
कंपनीशी झालेल्या सामंजस्य करारनाम्यास 
मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-२०२३/प्र.क्र.२३/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १०वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई -०१ 
दिनांक: २१ जून, २०२३ 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र.रागांयो-२०१४/प्र.क्र.२०३/आरोग्य-६, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१६ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय,क्र.रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9७४/आरोग्य-६, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९ 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचे पत्र क्र.राआहसो/प्रशा/१०५८५/ 
९३९/२०२३, दिनांक ०२.०५.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


राज्यामध्ये दिनांक २६.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेचे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेशी संलग्नीकरण करुन दोन्ही योजना एकत्रितपणे दिनांक 
०१.०४.२०२० पासून राबविण्यात येत आहेत. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा 
कंपनीमार्फत एकत्रित योजनेच्या लाभार्थी कुटुंबांना प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु. १.५ लक्ष रकमेपर्यंतचे आरोग्य 
विमा संरक्षण देण्यात येत आहे. याकरिता प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु. ७९७/- प्रमाणे विमा हप्ता विमा कंपनीस 
अदा करण्यात येत आहे. सदर विमा कंपनीशी झालेल्या करारनाम्याची मुदत दिनांक ३१.०३.२०२३ रोजी 
संपुष्टात आलेली आहे. सद्य:स्थितीत एकत्रित योजनेत सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर 
कार्यवाहीस काही कालावधी लागेल. सबब, उक्त करारनाम्यास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी निवड करण्यात 
आलेल्या युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी सोबत झालेल्या दिनांक २७.०३.२०२० च्या सामंजस्य 
करारनाम्यास दिनांक ०१.०४.२०२३ ते दि.३०.०६.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर 
मुदतवाढीच्या कालावधीत एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य 
योजनेच्या लाभार्थी घटकांसाठी प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रुपये ८५५/- (अक्षरी-आठडो पंचावन्न रूपये फक्त) या 
दराने विमा हप्ता विमा कंपनीस अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक्र:निविदा-२०२३/प्र.क्र.२३/आरोग्य-६, दिनांक २१ जून, 2023 


२. युनायटेड इंडिया इन्झयुरन्स कंपनी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांच्यामध्ये दिनांक 
२७.०३.२०२० रोजी झालेल्या सामंजस्य करारातील अटी व शर्ती कायम राहतील. 


2. सदर शासन निर्णय अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील विमा कंपनी निवड 
समितीच्या निर्णयानुसार व मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाळील नियामक परिषदेच्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०६२११३४३२८९५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjay क 
Dattaram = 
Mahadeshwar 2 


(संजय ASS AR) 
अवर UA, ASRS शासन 
प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री, आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AY 


८ 0८ w 


4 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

आयुक्त, आरोग्य सेवा व कुटुंब कल्याण तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई -०१ 
विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई 

उप महासंचालक, आधार (यु.आय.डी), टेलिफोन veda बिल्डींग, कफ परेड, मुंबई 

अतिरीक्त आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालीका, मुंबई 

जिल्हाधिकारी (सर्व) 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

संचालक, वैद्यकिय शिक्षण विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालीका, मुंबई 

संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

जिल्हा हल्य चिकित्सक (सर्वी 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व) 

नियंत्रक, शिधावाटप, मुंबई 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

सहसंचालक/उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सर्व) 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, (सर्व) 


Nn S&S ८-४ 


vo 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 


—O 
20) Ores Se cS Se oe OS 


१९ 
२० 
२१ 


शासन निर्णय क्रमांक्रनिविदा-२०२३/प्र.क्र.२३/आरोग्य-६, दिनांक २१ जून, 2023 


२२) जिल्हा माहिती अधिकारी (सर्व) 

२३) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये व रुग्णालये (सर्व) 

२४) सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२५) सर्व कार्यासने , सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२६) सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई- २१ 

२७ भारतीय जनता पक्ष , महाराष्ट्र प्रदेश वसंतराव भगवान चौक, नरीमन पाईंट , मुंबई-२० 

२८) शिवसेना, शुभ-दीप बंगलो, लँडमार्क सोसायटी, ठाणे. 

२९) शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे), शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर मुंबई- २८ 

30) इंडीयन नॅशनल कॉंग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (आय)समिती टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, 
मुंबई 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पाईंट मुंबई- २१ 

बहुजन समाज पक्ष, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई ४०० ००१ 

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई ४०० ००४ 

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई -१३ 


२३१ 
३२ 
23 
38 


34) निवड नस्ती. 


Se LEC SC 


